मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
संशोधन व विकास अंतर्गत adel 
जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ५८५ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, 24 ASM पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०५ जुले, २०२३ 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 
३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 
४) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 
५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १६०२ /२०२३, दिनांक १२ मे,२०२३, 
शासन निर्णय : 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खाळील नमुद केलेल्या 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । विधानसभा | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) | अंदाजीत नियमित 
रक्‍कम (रू. | देखभालव 
लक्ष । दुरुस्ती अंदाजीत 
रक्‍कम (रू. लक्ष) 
शि आर्वी /आर्वी वाढोणा ते बेल्हारा ते कारंजा । ३.४०० २१७.९२ १५.१३ 
RD/STA/ | तालुका बॉर्डर रस्ता 
२ ।आर्वी/आर्वी । WAR (॥॥-०१ | इजिमा-१२ आजनगाव ते 5-- । २.०५० १५३.६४ १०.७६ 
३२५ परसोडी रस्ता 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५८५/बांधकाम-४ 


अ.क्र. । विधानसभा | tho क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची =| कामाची ५ वर्षे 
क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) | अंदाजीत नियमित 
रक्कम (रू. देखभाल व 
लक्ष) दुरुस्ती अंदाजीत 
रक्‍कम (रू. लक्ष) 
३ | आर्वी / आष्टी Sei eky देवगाव ते आनंदवाडी रस्ता ३.००० २७६.९० १९.३८ 
WAR (॥)-०१ 
| 8 | a आर्वी / oe मसोद ते सुसुंद (ह.) रस्ता २.८५० २३२.६७ | १६.२९ 
५ | कारंजा SH-323 गारपीट ते ॥--६ | ४.५८० ३५६.६५ २४.९७ 
WAR (\))-02 | oe ca 
राजनी रस्ता . 
६ ।वर्धा/सेलू सेलु कोटंबा रस्त्यापासुन ५.१५० ४४३.३० २७.३० 
(दालमील) सुकळी (स्टे) ते 
लहान आर्वी रस्ता 
a RD/ STA/ जयपुर) 
णि /सेलू 5--३२१( ते तळोदी | ३.५१० २८८.८८ | २०.२२ 
WAR ()-०३ | र्‍स्ता 
रस्ता 
८. ।वर्धा/वर्धा ॥॥--३६१ सक्षम शाळेपासुन ते | १.३३० ११९.३३ ८.३३ 
महाकाळ रस्ता 
९ ।वर्धा/वर्धा साळोड (NH-3§9) बाळापुर- | ५.५७० ४५५.३७ ३१.८८ 
RD/ 9// | पालोती रस्ता 
~ ० WAR (॥)-०४ | पवनार (गढ)-वरुड-मसाळा ४.९९० ३६८.७० २५.८१ 
रस्ता 
शि १ । हिंगणघाट / सिदी रेल्वे-दहेगाव ते ८.०५० १०८३.३३ | ७५.८३ 
सेलू RD/ 8॥/ | आजनगाव रस्ता 
१२ | हिंगणघाट / WAR ॥॥)-०५ | ॥--७तेसिदीतेविखनी ते २.३८० १६७.०० ११.६९ 
समुद्रपूर जसापुर रस्ता 
हमदापुर ते रज्जाकपुर रस्ता | ३.१५० ३११.२१ २१.७८ 
१३ 
हिंगणघाट / 
चा RD/ STA / 
शि समुद्रपूर WAR (I) ०६ | NH-380 A) तेपरडाते २.४८५ १७५.७१ १२.३० 
वडगाव (तास) रस्ता 
१५ धामनगाव ते कुरसाबाद रस्ता | २.०३० १४५.७२ १०.२० 
१६ आर्वी ते फरीदपुर रस्ता २.७९० २५२.५९ १७.६८ 
एकुण १६ कामे ५७.३१५ । ५०४८.९२ । ३४९.५५ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 


शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५८५/बांधकाम-४ 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक 22 जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 


प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे Gotta करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा द्यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


i) 


ii) 


vi) 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations JAa: काटेकोरपणे तपासण्यात यावे तसेच NRIDA यांनी 
निर्गमित केलेल्या Vision Documents on New Technology Initiatives and 
guidelines- २०२२ च्या मार्गदर्शक सुचनांचे अवलंब करुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या weer हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाळली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५८५/बांधकाम-४ 


जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 
vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 
vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 
ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 
०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०५१२१५१६३२२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.07.05 15:46:57 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-0 


मा.विधानसभा व, मा.विधानपरिषद, सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 

प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, वर्धा. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा . 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 


AN AD 


Cc 
eS 


53) ०9८ 
व प व ला व द्रा क 


S 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५८५/बांधकाम-४ 


८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर विभाग, 
नागपूर 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, वर्धा . 
) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, वर्धा . 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा . 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा . 
) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
) 


१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


